RNI No. MAHBIL / 2009 /31743 
Reg. No.MH /MR /South - 321/2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २१ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४ / श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे १३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१४ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 


क्रमांक एमुशु . २०१४ / १४४३ / प्र.क्र . २१० / म-१. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९( ब ) अन्वये महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाल्यानंतर 
महाराष्ट्र शासन Abeer Textile P. Ltd या संस्थेच्या एकूण २२०००००० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) वितरीत व्हावयाच्या 
प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये २४,२०,००,००० च्या क्रमांक २१०००१ ते क्रमांक २२२१०००० पर्यंतच्या एकूण (दोन्ही धरून ) 
२२०००००० शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये २,४२,००० ( रुपये दोन लक्ष बेचाळीस हजार फक्त ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास 
या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


मांडेकर , 


ज्योत्स्ना 

मु . 
कक्ष अधिकारी . 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जुलै २०१४ 
[ संदर्भ कलम १ चे उप कलम ( ३)] 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१४ / ( १११/१४ )/ ( लाक्षेवि / कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ च्या उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . (२),( ३), ( ४),( ५) व ( ६) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील . 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 
( ४ ) 


कायदा ज्या 
तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


सर्व 


१ जुलै २०१४ 


... 


नया अंदुरा ( कारंजा रमजानपूर ) नया अंदुरा ( कारंजा रमजानपूर ) 
संग्राहक ल . पा . योजना, 

संग्राहक ल . पा . योजना चे 
तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला. लाभक्षेत्र ( २२१० हेक्टर ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th July 2014 


[See section 1 (3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENTOF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 


No. CDA - 1014 /( 111/14 )/CAD (Works).— In exercise of the power conferred by section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable , sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in Columns (2 ),( 3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force, the provision of the Act. In said notified area , as provided under section 7 of the 
Act, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier 
of such land and the system of supply ofwater through Water User s Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers 
Act, 2005 : 


Sr. 


Irrigation Project 


Applicable 


Remark 


area 


No. 
( 1 ) 


Section 
applied 

( 4 ) 


Date of 
application 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


All 


1st July 2014 


1 Naya Andura (Karanja 

Ramjanpur ) Storage 
M. I. Tank , Tq . Balapur, 
Dist. Akola . 


Command Area of Naya 
Andura (Karanja Ramjanpur ) 
Storage M. I. Tank (2210 Ha .) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -२ 


४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 

जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जुलै २०१४ 

[ संदर्भ कलम १( ३ )] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए . १०१४ /( १११/१४ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . ५ , ६ , १० , १३, १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित 
करत आहेत . तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत . 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 

सर्व हेतूकरिता 
( अपील वगळता) 

( ३ ) 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 
संदर्भातील अपिलीय 

अधिकारी 


( २ ) 


१ नया अंदुरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक 

ल . पा . योजना , तालुका बाळापूर , 
जिल्हा अकोलाचे लाभक्षेत्र ( २२१० हेक्टर ). 


कार्यकारी अभियंता , 
अकोला, पाटबंधारे विभाग , 

अकोला . 


अधीक्षक अभियंता अकोला 
पाटबंधारे मंडळ , अकोला . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


G 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai 400 032, dated 10th July 2014 

[ See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION - II 


MAHARASHTRA MANAGEMENTOF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA.1014 /( 111/14 )/CAD (Works).— In exercise of the power conferred by sections 5 , 6 , 10 , 
13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF) Act , 2005 
( Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns ( 3 ) and (4 ) of the table 
below for the purposes of MMISF Act , 2005 : 


Sr. 


Project and Area 


No. 


Duly empowered Canal Officers. 
For all purposes 

To handle matters 
(except appeals ) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act , 2005 . 

Act, 2005 . 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Command Area of Naya Andura 
(Karanja Ramjanpur ), Storage 
M. I. Tank , Tq. Balapur , 
Dist . Akola (2210 Ha.) . 


Executive Engineer , 
Akola Irrigation 
Division , Akola . 


Superintending 
Engineer Akola 
Irrigation Circle , 
Akola . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 


Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जुलै २०१४ 
[( संदर्भ कलम १ चे उप कलम (३ )] 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्र . सीडीए २०१० /( ५५२/१० )/ ( लाक्षेवि कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . १ च्या उप कलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ क्र . ( २), (३), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , 
अधिनियमातील कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतुदीनुसार 
अधिसूचित क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच 
पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास 
बंधनकारक राहील. 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 


कायदा ज्या 
तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 
१ जुलै २०१४ 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


काळू ल . पा . प्रकल्प ता . पारनेर , 


सर्व 


जिल्हा अहमदनगर 


( २ ) 
काळू ल . पा . प्रकल्प, ता . पारनेर 
जिल्हा अहमदनगर ( उपसा सिंचनाद्वारे 
सिंचन ) 
( १ ) धोत्रे उपसा सिंचन योजना 
( २) ढवळपुरी उपसा सिंचन योजना 


( १) धोत्रे उपसा सिंचन योजनेचे 


लाभक्षेत्र (८४.३५ हे .) व 
( २ ) ढवळपुरी उपसा सिंचन 
योजनेचे लाभक्षेत्र (६४३.२७ हे. ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th July 2014 


[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 


No. CDA - 2010 /(552/10 )/CAD (Works).— In exercise of the power conferred by section 1 (3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah.XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable, Sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in Columns ( 2 ),(3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force, the provision of the Act. In said notified area , as provided under Section 7 of the 
Act, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier 
of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers 
Act , 2005 : 


Sr. 


Irrigation Project 


Applicable 


Remark 


area 


No. 
( 1 ) 


Section Date of 
applied application 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


All 


1st July 2014 


1 Kalu M. I. Project , 

Command Area of 
Tal. Parner, 

( 1) Dhotre L. I. Scheme 
Dist. Ahmednagar 

( 84.35 Ha) 
(Irrigation by 

( 2 ) Dhawalpuri, 
L. I. Scheme) 

L. I. Scheme (646.27 Ha ) 
( 1 ) Dhotre L. I. Scheme 
( 2 ) Dhawalpuri L. I. Scheme 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -३ 


८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 

जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जुलै २०१४ 

[ संदर्भ कलम १( ३ )] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१०/ (५५२/१०)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . ५, ६, १०, १३, १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित 
करत आहेत . तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 
म.सिं.प.शे.व्य . 

म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या अधिनियम , २००५ च्या 
सर्व हेतुकरिता 

संदर्भातील अपिलीय 
( अपील वगळता) 

अधिकारी 
( ३ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


१ 


कार्यकारी अभियंता, 
अहमदनगर मध्यम प्रकल्प 
विभाग , अहमदनगर . 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण 


काळू ल . पा . प्रकल्प , ता . पारनेर, 
जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत 
( १ ) धोत्रे उपसा सिंचन योजनेकरिता 

( ८४.३५ हे. ) चे लाभक्षेत्र व 
( २) ढवळपुरी उपसा सिंचन योजनेकरिता 

( ६४३.२७ हे . ) चे लाभक्षेत्र . 


अहमदनगर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


S 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated 15th July 2014 

[See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION -II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA.2010 /(552/10 )/CAD (Works).- In exercise of the power conferred by Sections 5 , 6 , 
10 , 13 , 16 , 42 ofMaharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns ( 3 ) and (4 ) of the table 
below for the purposes of MMISF Act , 2005 : 


Sr. 


Project & Area 


No. 


Duly empowered Canal Officers 
For all purposes 

To handle matters 
(except appeals ) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act, 2005 

Act , 2005 
( 3 ) 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Kalu M. I. Project, Tal. Parner , 
Dist. Ahmednagar, (Irrigation 
by L. I. Scheme). 
( 1 ) Dhotre L. I. Scheme (84.35 Ha) . 
( 2 ) Dhawalpuri L. I. Scheme 

(646.27 Ha ). 


Executive Engineer , 
Ahmednagar Medium 
Project Division , 
Ahmednagar. 


Superintending 
Engineer and 
Administrator , 
Command Area 
Development 
Authority , 
Ahmednagar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब - अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जुलै २०१४ 
[( संदर्भ कलम १ चे उप कलम (३ )] 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्र . सीडीए १०१४ / (१२१/१४ ) ( लाक्षेवि / कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम 
१ च्या उप कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . (२),( ३), ( ४),( ५) व ( ६) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील. 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


कायदा ज्या 


शेरा 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 
( ४ ) 


तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 
१५ जुलै २०१४ 


( ६ ) 


१ 


( २ ) 
को . प . बंधारा , निंबोळा, 
तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक 


( ३ ) 
को . प . बंधारा , निंबोळाचे 
पूर्ण लाभक्षेत्र ( ३४४.०० हेक्टर ) 


सर्व 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


83 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai 400 032, dated the 15th July 2014 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 


No. CDA - 1014 /(121/14 )/CAD (Works).— In exercise of the power conferred by section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah.XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable, sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in columns ( 2 ),(3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force, the provision of the Act. In said notified area , as provided under Section 7 of the 
Act , no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier 
of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers 
Act , 2005 : 


Sr. 


Irrigation Project 


Applicable 


Remark 


area 


No. 
( 1 ) 


Section Date of 
applied application 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


All 


15th July 2014 


1 Nimbola K. T. Weir , 

Tal. Deola , 
Dist . Nashik . 


Entire Command Area of 
Nimbola K. T. Weir 
( 344.00 Ha ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ जुलै २०१४ 

[ संदर्भ कलम १( ३ )] 
अधिसूचना 

क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१४ / (१२१/१४ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . ५, ६, १०, १३, १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित 
करत आहेत . तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 

सर्व हेतूकरिता 
( अपील वगळता) 

( ३ ) 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 
संदर्भातील अपिलीय 

अधिकारी 
( ४ ) 


( २ ) 


१ 


को.प. बंधारा निंबोळा , ता . देवळा, 
जिल्हा नाशिकचे पूर्ण लाभक्षेत्र 
( ३४४.०० हेक्टर ) 


कार्यकारी अभियंता , 
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प 
विभाग , नाशिक 


अधीक्षक अभियंता , 
नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प 

मंडळ , धुळे 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४-३०, २०१४/ श्रावण २-८, शके १९ ३६ 


اسة 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th July 2014 

[See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION -II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA.1014 /( 121/14 )/CAD (Works ).- In exercise of the power conferred by Sections 5 , 6 , 
10 , 13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns ( 3 ) and (4 ) of the table 
below for the purposes ofMMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Project & Area 


No. 


Duly empowered Canal Officers . 
For all purposes 

To handle matters 
(except appeals ) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act , 2005 . 

Act, 2005 . 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Entire Command Area of 
Nimbola , K. T. Weir , Tal. Deola , 
Dist . Nashik ( 344.00 Ha). 


Executive Engineer , 
Upper Godavari 
Project Division , Nashik . 


Superintending 
Engineer , Nashik 
Irrigation Project 
Circle , Dhule . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


